RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष २, अंक २४ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ९, २०१६ / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ९ डिसेंबर , २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा 
नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


: 


L. A. BILL No. XXXIII OF 2016. 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 

CORPORATION ACT, 1888 . 


सन १८८८ 
चा मुंबई 

३ . 


सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ यात आणखी 
सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 
१ . ( १) या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१६, असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 
( २ ) तो ताबडतोब अंमलात येईल . 


. 


भाग पाच - ४६-१ . 


( १ ) 


एचबी १५७०-१ . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर ९, २०१६ / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ३८ 


~ 


धोक्याच्या जागा 

२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ३२९ च्या पोट- कलम ( २) नंतर पुढील 
दुरुस्त करण्यासाठी पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
किंवा त्यांस कुंपण 
घालण्यासाठी “ ( ३) मुंबई शहरात ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला तसेच रहिवासी वस्त्यांच्या शेजारी 

जुन्या 
आयुक्ताने टेकड्या पावसाळ्यात कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता असल्याने सडकेवरून ये- जा करणा- या 
कार्यवाही करणे. 

प्रवाशांना व या परिसरातील रहिवाशांचा अपघात टाळण्यासाठी अशा जागांचे परीक्षण करून त्याजागी संरक्षक 
भिंत उभारण्याची कार्यवाही आयुक्त करील ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ९, २०१६ / अग्रहायण १८, शके १९ ३८ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी रहिवाशांच्या वस्तीच्या कडेला जुन्या टेकड्या 
अस्तित्वात असून अनेक वेळा पावसाळ्याच्या वेळेस सदर टेकड्या अचानक कोसळून जीवित व वित्त 
हानी होत असते , त्यामुळे अशा टेकड्यांचे योग्य वेळी पावसाळ्याअगोदर परीक्षण करून त्या जागी 
संरक्षक भिंत बांधणे आवश्यक झाले आहे . जेणेकरून त्यायोगे मुंबई शहरात असे होणारे अपघात व 
त्या माध्यमातून होणारी जीवित व वित्त हानी टाळता येईल . म्हणून यास्तव मुंबई महानगरपालिका 
अधिनियम , १८८८ यामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे इष्ट झाले आहे . 

वरील उद्दिष्ट साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


विधान भवन : 


श्री . मंगलप्रभात लोढा , 


मुंबई, 
दिनांक ६ मे , २०१६ . 


प्रभारी सदस्य . 


विधान भवन : 


डॉ . अनंत कळसे, 


नागपूर , 
दिनांक ९ डिसेंबर , २०१६ . 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


